पोलीस अधीक्षक, जालना यांच्या 
कार्यक्षेत्रांतर्गत Wel व घनसावंगी पोलीस 
ठाण्याचे विभाजन करुन,तसेच तीर्थपुरी 
पोलीस चौकीचे रुपांतर करून नवीन 
तीर्थपुरी पोलीस ठाणे निर्माण करण्यास व 
त्यानुषंगिक येणाऱ्या आवर्ती आणि 
अनावर्ती खर्चास मान्यता देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीओएस-२५२१/प्र.क्र.९०/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : ०३ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :- 

१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/तिर्थपूरी पो. स्टे. 

जालना/२०/२०२१,दि.६/१०/२०२१ व दि.२९/३/२०२२ चे पत्र. 

२) उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दि.१६/९/२०२२ रोजी पार पडलेल्या सन २०२२ मधील ४ थ्या 

बैठकीचे दि.६/१२/२०२२ रोजीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना :- 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक 

६/१०/२०२१ व दि.२९/३/२०२२ रोजीचे पत्राव्दारे पोलीस अधीक्षक, जालना यांच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत गोंदी 
व घनसावंगी पोलीस ठाण्याचे विभाजन करुन,तसेच तीर्थपुरी पोलीस चौकीचे रुपांतर करून नवीन 
तीर्थपुरी पोलीस ठाणे निर्माण करण्याबाबतचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनास सादर केला. 


त्यासंदर्भात उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील दि.१६/९/२०२२ रोजी मा. मुख्य सचिव,महाराष्ट्र 
राज्य,मुंबई यांचे अध्यक्षतेखाली दि.६/१२/२०२२ रोजी उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या पार पडलेल्या सन 
2022 मधील ४ थ्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार उच्च स्तरीय सचिव समितीने दिळेली मान्यता विचारात 
घेवून, शासनाने याप्रकरणी खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय:- 

पोलीस अधीक्षक, जालना यांच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत गोंदी व घनसावंगी पोलीस ठाण्याचे विभाजन 

करुन,तसेच तीर्थपुरी पोळीस चौकीचे रुपांतर करून तीर्थपुरी, पोलीस ठाणे निर्माण करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. Herat पोलीस ठाण्याकरिता या शासन निर्णयासोबतच्या “ परिशिष्ट-अ " मध्ये नमूद केलेली 
विविध संवर्गातील एकुण yo (नियमित ) पदे निर्माण करण्यास व १ सफाई कामगार हे पद 
(बाहययंत्रणेव्दारे) घेण्यास, तसेच याअनुषंगाने सदरहू ५७ नियमित पदांकरीता येणा-या 
रू.२,०३,०७,६३६/-( अक्षरी रूपये दोन कोटी तीन लाख सात हजार Gel छत्तीस फक्त) इतक्या आवर्ती 
खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. तसेच,उक्त तीर्थपूरी पोळीस ठाणेकरीता "सफाई कामगार" 09 या पदाच्या सेवा बाहययंत्रणेव्दारे 
घेताना वित्त विभागाच्या दि.२७/०४/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींचे पाळन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीओएस-२५२१/प्र.क्र.९०/पोल-३ 


४. Herat पोलीस ठाण्याकरिता सदर शासन निर्णयासोबतच्या “ परिशिष्ट-ब " मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे रू.४२,५३,००० /- ( अक्षरी रुपये बेचाळीस लाख AWA हजार फक्त) इतक्या अनावर्ती 
खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे 


५. Hera पोलीस ठाण्याकरिता येणारा आवर्ती खर्च व अनावर्ती खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


६. eit पोलीस ठाण्याकरिता हद्दनिश्चितीबाबतचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालकांनी शासनास 
तात्काळ सादर करावा. 


७. हा शासन निर्णय संदर्भीय क्र.२ येथील मा.मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय सचिव 
समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
ae सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०३१६०८३३४३२९ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशा नुसार व नावाने ने ह 
G A | KWA D KA | LAS on =n ठाया OF व DEPART 


abfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b98a708cc03eb46cd241a604 


lonym=! 1४79४0, 
i '=47D 160717AE29C2D2661B5275D8B9B4CFAE93893BE65A27853 
145A4C04D865CD, cn=GAIKWAD KAILAS ARJUN 


Date: 2023.02.03 16:13:54 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, गृह विभाग 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्यसचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
२. मा.उपमुख्यमंत्री, (गृह) यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (गृह) मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (वित्त) मंत्रालय, मुंबई 
५. पोलीस महासंचाळक,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. प्रधान सचिव (विशेष) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, औरंगाबाद परिक्षेत्र औरंगाबाद. 
. जिल्हाधिकारी, जालना. 
९. पोलीस अधीक्षक,जालना. 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी,जालना. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी,जालना. 
१२. सह सचिव (पोल ३),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 
१४. वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तिय सुधारणा-१/आ.पु.क. 
१५. निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीओएस-२५२१/प्र.क्र.९०/पोल-३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांकः पीओएस२५२१-/प्र.क्र.९०/पोल-३, 


दिनांक: ०३ फेब्रुवारी, २०२३ चे सहपत्र. 


“परिशिष्ठ-अ” 


'तीर्थपूरी पोलीस ठाण्याकरिता आवश्‍यक नव्याने निर्माण करण्यात येणा-या पदांचा तपशिल 


ओनियमित पदे:- 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
a सहायक पोलीस निरीक्षक 5-१५-(रू.४१८०० ते रू.१३२३००) 10१ १ 
२ | पोलीस उपनिरीक्षक 5-१४-(रू.३८६०० ते रू.१२२८००) ०२ 
३ | सहायक पोलीस उपनिरीक्षक । 5-१०-(रू.२९२०० ते रू.९२३००) ०४ 
४ | पोलीस हवालदार 5-९-(रू.२६४०० ते रू.८३६००) १४ 
59७1॥-७५० 
५. | पोलीस शिपाई (चालक) 5-७-(रू.२१७०० ते रू.६९१००) ०२ 
5७91-७५० 
६ | पोलीस शिपाई 5-७-(रू.२१७०० ते रू.६९१००) ३४ 
59७1॥-७५० 
एकूण नियमित पदे ५७ 
ब) बाहूययंत्रणेव्दारे घ्यावायाच्या सेवा:- 
अ.क्र. सेवा मनुष्यबळ 
शिका १ बहुउद्देशिय अकुडाल गट-ड कर्मचारी (सफाई कामगार) a. a q 


मम कमल 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीओएस-२५२१/प्र.क्र.९०/पोल-३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांकः पीओएस२५२१-/प्र.क्र.९०/पोल-३, 


दिनांक: ३० जानेवारी,२०२३ चे सहपत्र. 


"परिशिष्ट-ब" 
'तीर्थपूरी पोलीस ठाण्याकरिता आवश्‍यक येणारा अनावर्ती खर्चाचा तपशील 
अ.क्र तपशील ie रक्‍कम रुपये 

१. मोटार वाहन जीप ०१ १२,००,०००/- 
२. मोटार सायकल ०५ ६,२५,०००/- 
३. बिनतारी संच ०३ १,०५,०००/- 
४. एरियल मास्ट ०१ २,५०,०००/- 
4. दुरध्वनी संच ०१ २५,०००/- 
६. टेबल २० १,७०,०००/- 
या खुर्च्या ष्ट 2,32,000/- 
é. कपाट १० १,२०,०००/- 
९. Yh १४ ५६,०००/- 
१०. बेच ०५ २०,०००/- 
११. दुरदर्शन संच ०१ ४०,०००/- 
१२. संगणक प्रिन्टरसह १० ६,५०,०००/- 
१३. वॉटर कुलर ०२ १०,०००/- 
१४. फॅन १० २,५०,०००/- 
१द. सीसीटीव्ही संच ०१ ५,००,०००/- 

एकुण १४२ ४२,५३,०००/- 


KKKKKEKKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


